व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय व 
त्याच्या अधिपत्याखालील शासकीय संस्था व 
कार्यालयामधील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क 
व गट-ड मधील पदांवरील सरळसेवा, पदोन्नती 
व प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यासंदर्भात 
नियुक्ती प्राधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्र. नियुप्रा-२०२२/प्र.क्र.१४९/व्यशि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १७ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र. क्र.२९०/कार्या.१२, 
दिनांक १९/११/२०१६. 


प्रस्तावना: 

गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या तसेच गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि 
गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने नेमणुका / पदस्थापना 
करताना संबंधित प्रकरणी कोणत्या स्तरावर अंतिम निर्णय घ्यावेत याकरिता सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १९/११/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती प्राधिकारी 
निश्चित करण्यात आळे आहेत. तसेच गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड मधील पदांवर 
सरळसेवेने, पदोन्नतीने व प्रतिनियुक्तीने करावयाच्या नेमणुका/ पदस्थापनेच्या प्रकरणांवर अंतिम 
निर्णय घेण्यासाठी नियुक्‍ती प्राधिकारी कोण असतील यासंदर्भात संबंधित प्रशासकीय विभागाने 
पदनिहाय नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांचे पदनाम स्वतंत्र आदेशान्वये घोषित करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय तसेच त्यांच्या 
अधिपत्याखालील शासकीय संस्था व कार्यालये यामधील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड 
मधील पदांवर सरळसेवेने, पदोन्नतीने व प्रतिनियुक्तीने नेमणुका/ पदस्थापना करण्यासाठी नियुक्‍ती 
प्राधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील झासकीय संस्था 
व कार्यालये यामधील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड मधील पदांवर सरळसेवेने, 
पदोन्नतीने व प्रतिनियुक्तीने नेमणुका/ पदस्थापना करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती प्राधिकारी 
घोषित करण्यात येत आहेत:- 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुप्रा-२०२२/प्र.क्र.१४९/व्यशि-१ 


पद 


घोषित करावयाच्या नियुक्ती 
प्राधिकाऱ्यांचे पदनाम 


२ 


३ 


(१ व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील गट-क व 
गट-ड मधील पदे 

(२) गट-ब (अराजपत्रित) पदे 

(३) गट-क मधील राज्यस्तरीय पदे 

(४ बृहन्मुंबई aio शासकीय संस्था व 
कार्यालयातील मुख्य लिपिक व कार्यालयीन 
अधीक्षक, गट-क या संवर्गातील पदे 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई. 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई या कार्यालयातील गट-क व 
गट-ड मधील पदे (मुख्य लिपिक व कार्यालयीन 
अधीक्षक, गट-क ही पदे वगळून) 


संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
मुंबई अंतर्गत बृहन्मुंबईतील व बृहन्मुंबईबाहेरील 
शासकीय संस्था व कार्यालयातील गट-क व गट-ड 
मधील पदे (बृहन्मुंबई मधील शासकीय संस्था व 
कार्यालयातील मुख्य लिपिक व कार्यालयीन 
अधीक्षक, गट-क ही पदे वगळून) 


सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
मुंबई. 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
नाशिक अंतर्गत असलेल्या शासकीय संस्था व 
कार्यालयातील गट-क व गट-ड मधील पदे 


सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
नाशिक. 


णु 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
पुणे अंतर्गत असलेल्या शासकीय संस्था व 
कार्यालयातील गट-क व गट-ड मधील पदे 


सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
पुणे 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
औरंगाबाद अंतर्गत असलेल्या शासकीय संस्था व 
कार्यालयातील गट-क व गट-ड मधील पदे 


सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
औरंगाबाद. 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
अमरावती अंतर्गत असलेल्या शासकीय संस्था व 
कार्यालयातील गट-क व गट-ड मधील पदे 


सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
अमरावती. 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
नागपूर अंतर्गत असलेल्या शासकीय संस्था व 
कार्यालयातील गट-क व गट-ड मधील पदे 


सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुप्रा-२०२२/प्र.क्र.१४९/व्यशि-१ 
२. वरील नियुक्ती प्राधिकारी हे सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने करावयाच्या 


नेमणूका/पदस्थापनेच्या प्रकरणांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी असतील. मात्र बदली 
करण्यासंदर्भात बदली अधिनियमान्वये घोषित केलेले सक्षम प्राधिकारी अंतिम निर्णय घेतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०८१७१५२६२७५८०३ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


PRADEEP SAHEBRAO “sues 
SHIVTARE 


'3361D01E3FB5187 18EE3AAAESSDB3EC668F BES, 
|SBAAB242EDSD99644F| BOABSDC3D52848FB6 
CE23F47DAF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 

Date: 2022.08.17 15:30:45 +05'30! 


(प्रदीप सा. Brace) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव. 
७. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

११. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 
१३. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्याल (सर्वी 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१६. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (सवी 

१७. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 

१८. मुख्याध्यापक, शासकीय तांत्रिक शाळा/प्रशाला (सर्व) 

१९. अवर सचिव (व्यशि-४), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


-O 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


